वाचा:- 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 

(सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१५/प्र.क्र.१०६६/नापु-१६-ब, दि.०९.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७४/नापु-१६-ब, दि.११.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०८/नापु-१६-ब, दि.२८.१२.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१६/५/॥२/८०/प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब, दि.०५.०१.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२५/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२२/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.०७/नापु-१६-ब, दि.०५.०७.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६-ब, दि.१३.०२.२०२०. 


. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१४/नापु-१६-ब, दि.२७.०२.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०/नापु-१६-ब, दि.०२.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५३/नापु-१६-ब, दि.१८.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब, दि.१९.०८.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.७२/नापु-१६-ब, दि.२७.१०.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१२.०२.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब, दि.०१.०४.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६-ब, दि.२७.०४.२०२१. 

. शासन  निर्णण  क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.9७/नापु-१६ब,  दि.१५.०६.२०१८, 


दि.०७.१२.२०१८, दि.२६.११.२०१८ व दि.२८.०२.२०१९. 


. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९, 


दि.०६.०८.२०१९, दि.१३.०२.२०२० व दि.२०.०३.२०२०. 


. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.४३/नापु-१६ब, दि.३०.०६.२०२०. 
. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ब, दि.१९.१०.२०२० व 


दि.१८.०२.२०२१. 


. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ब,  दि.१८.०८.२०२१, 


दि.२५.०१.२०२२, दि.०८.०२.२०२२ व दि.२४.०३.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 
प्रस्तावना:- 
उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन शासकीय 


गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय:- निर्णय: 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 


विवरणपत्रात दर्डाविल्याप्रमाणे नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. जिल्हा तालुका | गोदामाचे नाव ।प्र.मा. नुसार यापूर्वी सध्या उपलब्ध 
अंदाजित खर्च वितरीत निधी | करुन द्यावयाचा 
(द्‌) (द) निधी (द) 

ms नाशिक | दिंडोरी दिंडोरी ७५०६१३९२ | ७४९९८६१८ ६२,००० 
2. | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर | मौजे तळेगाव | ७३६१२६४२ | ६०४२४२४५ | ६१,७०,४०० 
३. | नाशिक ॥ 0 | Le ३६५९७४३५ | ३५९०४६२१ |g 02.000 
8. | नाशिक | POT मौजे Ast ५२६५७८९८ । ४६०३३०९१ | १९,८७,५०० 
५. | जळगाव | चोपडा चहार्डी ४९५३८००० । १६०९९८५० | १,००,३१,४४५ 
६. | जळगाव | जामनेर जामनेर ४२२४६००० | ७८७१४९८ | १,०३,१२,५०० 
७. | सांगळी | आटपाडी | आटपाडी ३९०६०१९३ | ३१४७४९३२ ६,००,००० 
८. | परभणी | पाथरी पाथरी २४०००००० | ३०३२२३४ | §0,00,000 
९. | परभणी | पालम पालम २५७००००० | १५०५८२३ | §0,00,000 
शि परभणी पूर्णा पूर्णा २३०००००० १५०९४९८ ६४,५०,००० 
._ परभणी | गंगाखेड महतपुरी १९४००००० । १३८४६९५ । ५२,५०,००० 
१२. | भंडारा | लाखनी पिंपळगाव ३५४४७००० | ३१७७०१३७ | १०,२०,००० 
१३. । भंडारा | साकोली साकोली ३७५००००० | २९४९२२८९ | १५,००,००० 
१४. | भंडारा | आमगाव पवनी ४७८४४४२९ । ४०९१६२८६ | ७,५०,००० 
१५. | वर्धा सेलू । मौजेबेलगाव | ३१००३५०० | ३०९१७११४ ल मन 
१६. | वर्धा | समुद्रपूर समुद्रपूर ४८७२३६५८ । ३१८४३२८१ | १८,००,००० 
१७. | ठाणे मुरबाड मुरबाड ३६९६५००५ | ७७५२५९६ | ६५,४२,४०१ 
१८. | नांदेड कंधार कंधार ६८४८०१६८ | १४७५०२१७ | ९८,६०,८०० 
१९. | नांदेड कंधार बारुळ ३९८२१३६३ । २१२८५५४६ ४,०८,४०० 
२०. | नांदेड | कंधार कुरुळा ३८९१९९६० | १०४३३९१२ | ६३,८६,४०० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


२१. | नांदेड लोहा मौ.माळेगाव | ९२६१६९५३ | २६९२१६९८ | ४०,००,००० 
२२. । नांदेड लोहा मौ.लोहा २९५९७२९९७६ ३९३४७५७८ ९८,२९,५४०० 
२३. | नांदेड लोहा मारताळा ५०६७६५६५ | २१६५३५८७ | ४९,१७,८०० 
२४. | चंद्रपूर । ब्रम्हपुरी ब्रम्हपुरी ४५०८२७४९ । २९८८२२३१ | १६,५१,२०० 
२५. fo लाखांदूर लाखांदूर 
भडारा | लाखादूर (जिरोबा) २३६१६८००० ५२९१००० २४०,००,०००, 
(जिरोबा) 
~ भंडारा | साकोली यी ७५५००० १७,६०,००० 
सेंदुरवाफा १८५००००० 
२७. | भंडारा | साकोली | मौजा पळसगाव | १८५००००० | २३२९००० १६,००,००० 
२८. | भंडारा | साकोली | मौजा कुंभळी | १८५००००० ७५५००० १७, ६०,००० 
२९. | भंडारा | साकोली | मौजा बाम्पेवाडा | १८५००००० | २१०२००० १६,४०,००० 
३०. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा मासळ | १८५००००० ७५५००० १७, ६०,००० 
३१. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा बारव्हा | १८५००००० ७५५००० १७, ६०,००० 
३२. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा ओपारा | १८५००००० ७५५००० १७, ६०,००० 
३३. | भंडारा | लाखांदूर | मौजा मोहरणा | १८५००००० | १७३८००० १६,८०,००० 
See सती मौजा मुरमाडी / 
भंडारा | लाखनी ७५६००० १७,६०,००० 
तुपकर १८५००००० 
३५. | भंडारा | लाखनी | मौजा सेलोटी | १८५००००० | १५३२००० १७,००,००० 
३६. | भंडारा | लाखनी | मौजा राजेगाव | १८५००००० ७५५००० १७, ६०,००० 
३७. | भंडारा | लाखनी | मौजा गडेगाव | १८५००००० ७५६००० १७, ६०,००० 
२८. ofr | निफाड शी शिपळगोवि ८२८४७६१७ | ७८३३१००० | १७,१०,१८५ 
बसवंत 
३९. | नाशिक | नांदगाव नांदगाव ६८३५११२५ । २२४२७००० | ८५,००,००० 
४०. | नाशिक | येवला अंगणगाव ७३५०२६३६ | २९४२९००० | ८५,००,००० 
४१. मौजे 
नाशिक | नाशिक | RSE | १०१६०९८०४ | ८७५०८००० १७,१०,१८५ 
शासकीय धान्य pe 
गोदाम क्र.०१ 
४२. मौजे 
नाशिक | नाशिक व ad ९३६६८८७५ । ८८५४७००० | ay ao acy 
गोदाम क्र.०२ 
४३. मौजे 
नाशिक | नाशिक | १५४७० | ९३६६८८७५ | ८८२१००७४ १७,१०,१८३ 
शासकीय धान्य य 
गोदाम क्र.०३ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


४४. मौजे चंदनपुरी 
नाशिक । मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ | १८०८०००० | ८५,००,००० 
गोदाम क्र.१ 
४५. मौजे चंदनपुरी 
नाशिक | मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ | १८०८०००० | ८५,००,००० 
गोदाम क्र.२ 
vg. | नांदेड नांदेड । मौ.खुपसरवाडी | ४८६२७६४२ | ४९६६८०४ ८५,००,००० 
एकूण २२०६६३४३४३ | ९१४८८२१२५ | १९,६३,४९, ३७० 


(अक्षरी रुपये:- एकोणीस कोटी त्रेसष्ट लक्ष एकोणपन्नास हजार तीनशी सत्तर फक्त) 


२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामांची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 

३ संबंधित गोदाम बांधकामास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग त्याच गोदाम 
बांधकामासाठी करण्यात यावा. सदर निधीचा विनियोग इतर गोदाम बांधकामांसाठी केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई 
प्रस्तावित करण्यात येईल. 

४. गोदाम बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामावर वाढीव खर्च झाल्याचे 
दिसून आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची 
कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 

५. संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे 
गोदामनिहाय उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
शासनास त्वरीत सादर करणे बंधनकारक आहे. 


६. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 
खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 

७. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 
निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

८. हे आदेश प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (805) वितरीत करण्यात 
यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


९. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक ३१ ऑक्टोबर , २०२२ अखेर 
खर्ची टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता 
येणार नाही. 


qo. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दिनाक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यात 
यावे. दिनाक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती 
करण्यात येईल. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची 
नोंद घ्यावी. 
११. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 
भांडवली खर्च, 02, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 
प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११२०८०७२८०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | | 
Sudhir Deodatta : 


Tungar 


(सुधीर तुंगार ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, व 
नागपूर. 
३. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर. 
५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, वर्धा, भंडारा व 
चंद्रपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, 
नांदेड, वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, वर्धा, भंडारा 
व चंद्रपूर. 
महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


